RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 
Reg. No . MH/MR/South - 324 /2013- 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक ८१ ] 


बुधवार, फेब्रुवारी ५, २०१४ / माघ १६, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक २२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना. 


यात 


ता 


. 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 
नवीन प्रशासन भवन, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ 


अधिसूचना 


क्रमांक रानिआ / रापनों- २००९ / प्र.क्र . ५६ / का - ११. — ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - के व २४३ - झेडए अन्वये तसेच 
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित कायद्यातील तरतुदींन्वये अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्वनिवडणुकांचे अधिक्षण , संचालन 
व नियंत्रण याबाबतचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास प्राप्त झाले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे क्रमांक एसईसी / २००९ / सी. आर . ४९ / का. ११, दिनांक ३१ मार्च २००९ च्या महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात, असाधारण भाग एक अ- मध्य उप-विभाग मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेद्वारे राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश, २००९ 
प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे राजकीय पक्षाची नोंदणी आदेश, २००९ दिनांक ३१ मार्च २००९ मधील तरतुदींनुसार 
बहुजन काँग्रेस पार्टी या पक्षाची नोंदणी क्र . रानिआ/ रापनों - २००९ / सी . आर. ५६ / डी .११, दिनांक ७ जुलै २००९ अन्वये केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर पक्षाने पत्र क्र . १/१३, दिनांक १० एप्रिल २०१३ व क्र . १८/ १३, दिनांक १९ जून २०१३ अन्वये पक्षाच्या नावात 
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( एस ) असा बदल करण्याबाबत आयोगास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राजकीय पक्षांची नोंदणी आदेश, २००९ दिनांक ३१ मार्च २००९ मधील भाग दोन , परिच्छेद ३( १० )( अ) मध्ये नमूद 
केलेल्या तरतुदींनुसार नावामधील बदल करण्यापूर्वी पक्षास आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे ; । 

आणि ज्याअर्थी, सदर पक्षाच्या नावात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( एस ) असा बदल करण्यापूर्वी सर्वसाधारण जनचेकडून हरकती 
मागवाव्यात असे या प्रकरणी आवश्यक असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे मत झाले आहे . 


( १ ) 


भाग एक - अ ( म .उ. वि . ) - २२ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १६, शके १९३५ 


आता त्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापासून 
३० दिवसांचे आत उक्त पक्षाच्या नावात वरीलप्रमाणे बदल करण्याबाबत सर्वसाधारण जनतेकडून हरकती असल्यास, अशा हरकती 
याद्वारे मागवीत आहे. 


राज्य निवडणूक आयुक्त यांचे आदेशानुसार , 


प्र. बा . दांडेकर , 

उप सचिव , 
राज्य निवडणूक आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी ५ , २०१४ / माघ १६, शके १९३५ 


STATE ELECTION COMMISSION , MAHARASHTRA 
New Administrative Building, Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mumbai 400 032 , 

dated 5th February 2014 


NOTIFICATION 


No. SEC/RPP . 2009/CR -56 /D -11. — Whereas, the superintendence , direction and control of all 
elections to localbodies in the State are vested in the State Election Commission , Maharashtra by virtue 
of Article 243- K and 243 -Za of the Constitution of India , and provisions of the relevant State law as 
applicable to such local bodies ; 

And whereas, State Election Commission has issued , the registration of political parties Order , 
2009 vide Notification No. SEC /2009 /CR -49/ D -11 , dated 31st March 2009 ( hereinafter said order ) 
published in Maharashtra Government Gazette, Extraordinary , Part I- A , Sub - section , dated the 31st 
March 2009 ; 


And whereas , State Election Commission has registered Bahujan Congress Party (hereinafter said 
Party ) as a Political Party , vide letter No. SEC /RPP - 2009/CR -56 / D - 11, dated 7th July 2009 as per the 
provisions of the said Order ; 


And whereas, the said Party vide their letters No. 1/ 13 , dated 10th April 2013 and No. 18 / 13, 
dated 19th June 2013 has requested to the Commission to make a change in party name as Republican 
Party of India ( S ) ; 

And whereas, as per the provisions under part II Para 3 ( 10 )(a ), mentioned in the said Order it 
is necessary to obtain Commission s permission before making any change in name of the Party ; 

And whereas , the State Election Commission is of the opinion that it is necessary in this case to 
call for objections, if any , from the general public before changing the name of said party as Republican 
Party of India (S ). 

Now , therefore , the State Election Commission , Maharashtra hereby calls for objections, if any, for 
change in the name of the said party from the general public within 30 days from the date of 
publication of this Notification in Maharashtra Government Gazette. 


By order of the State Election Commissioner , 


P . B . DANDEKAR , 


Deputy Secretary , 
State Election Commission . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 ., 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


